भारतीय पोलीस सेवा आणि राज्य पोलीस 
सेवेतील पोलीस उप अधीक्षक / सहायक 
पोलीस आयुक्त या संवर्गातील अधिकाऱ्याची 
बदलीने पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेशा क्र.रापोसे-१७१९/प्र.क्र.३६/पोल-१(अ) 


शासन आदेश :- 


मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :-१३ फेब्रुवारी, २०१९. 


महाराष्ट्र पोलीस (सुधारणा) अधिनियम, २०१४ च्या कलम २२ (न) मधील तरतुदीनुसार भारतीय 


पोलीस सेवा आणि राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुकत या 


संवर्गातील खालील पोळीस अधिकाऱ्यांची बदली त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात 


येत आहे :- 

अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नांव सध्याच्या नियुक्तीचे ठिकाण नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 

laa श्री. प्रविण RAT उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
पाटील बोईसर उपविभाग, पालघर खेड उपविभाग, रत्नागिरी 

०२ _ श्री. जयंत नामदेव ।उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | दहऱातवादी विरोधी पथक 
बजबळे विरार उपविभाग, पालघर 

०३ । डा. शीतल जानवे । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | राज्य गुप्तवार्ता विभाग 

चिपळून उपविभाग, रत्नागिरी 

०४ | श्री. राजेंद्र शंकर उप विभागीय पोलीस अधिकारी, | उप विभागीय पोलीस अधिकारी, 

रायसिंग फैजपूर उपविभाग, जळगांव सिल्लोड उपविभाग, औरंगाबाद 
ग्रामीण 

०५ श्री. केशाव शामराव |। उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय), 
पातोंड पाचोरा उपविभाग, जळगांव जळगांव 

०६ श्री. नजीर अब्दुल  । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
रेहमान शोख चाळीसगांव उपविभाग, जळगांव । औरंगाबाद ग्रामीण उपविभाग, 

औरंगाबाद ग्रामीण 

०७ श्री. सुरज पांडुरंग । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
गुरव करवीर उपविभाग, कोल्हापूर चिपळून उपविभाग, रत्नागिरी 

०८ _ श्रीमती प्रेरणा जीवन । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
कट्टे सातारा ग्रामीण उपविभाग, सातारा | करवीर उपविभाग, कोल्हापूर 

श्री. अनिकेत उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
गंगाधर भारती जत उपविभाग, सांगली लोणावळा उपविभाग, पुणे ग्रामीण 

| श्री. अनिल उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | सहायक पोलीस आयुक्‍त, ठाणे 
तुकाराम पवार मिरज उपविभाग, सांगळी शहर 


शासन निर्णय क्रमांकः रापोसे-१७१९/प्र.क्र.३६/पोल-१(अ) 


| श्री. दिलीप उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
गणपतराव जगदाळे । मंगळवेढा उपविभाग, सोलापूर | जत उपविभाग, सांगली 
ग्रामीण 
१२ श्री. सुहास संपतराव | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
गरुड हवेली उपविभाग, पुणे ग्रामीण सातारा ग्रामीण उपविभाग, 
सातारा 
१३ [SL संजय गंगाराम । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
पुज्जलवार उमरखेड उपविभाग, यवतमाळ ।कामठी उपविभाग, नागपूर 
ग्रामीण 
१४ | ail. अशोक राधाकृष्ण | उपविभागीय पोळीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
आम्ले औरंगाबाद ग्रामीण केज उपविभाग, बीड 
१५ श्री. सुधाकर मदनराव | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
रेड्डी (येरमे) गंगाखेड उपविभाग, परभणी हिंगोली उपविभाग, हिंगोली 
१६ । श्रीमती रेणुका उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
विशाल बागडे सेलू उपविभाग, परभणी विरार उपविभाग, पालघर 
१७ | ait. बलराज शिवराम | उपविभागीय पोळीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
लांजिले चाकूर उपविभाग, लातूर गंगाखेड उपविभाग, परभणी 
१८ | ait. गणेश राजाराम । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | दहशतवाद विरोधी पथक 
किंद्रे औसा उपविभाग, लातूर 
१९ श्री. इश्वर मोहन उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
कातकडे कामठी उपविभाग, नागपूर ग्रामीण | पाचोरा उपविभाग, जळगांव 
Qo. | श्री. अनिल सहायक पोलीस आयुक्‍त, विशेष | सहायक पोलीस आयुक्त, ठाणे 
नारायण सकपाळ  । शाखा-१, मुंबई शहर शहर 
२१  । श्री. दत्तात्रय पोलीस उप अधीक्षक, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
आनंदराव पाटील  । टी.आर.टी.आय., गडचिरोली मंगळवेढा उपविभाग, सोलापूर 
ग्रामीण 
२२ श्री. अविनाश पोलीस उप अधीक्षक, जिल्हा जात | सहायक पोलीस आयुक्त, मुंबई 
सावंत प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, | शहर 
अमरावती 
२३ श्री. श्रीकांत औदुंबर । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
डिसले केज उपविभाग, बीड माजलगांव उपविभाग, बीड 
२४ श्री. विशाल वसंत । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
नेहुल सिल्लोड उपविभाग, औरंगाबाद | act उपविभाग, बीड 
ग्रामीण 
Q4 श्री. अंकुठा पोलीस उप अधीक्षक, जिल्हा जात | पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय), 
दादासाहेब इंगळे  । प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, वर्धा | सांगली 
२६ श्री. धुळा ज्ञानेश्वर टेळे | सहायक पोलीस आयुक्त, मंत्रालय | सहायक पोलीस आयुक्‍त, ठाणे 


सुरक्षा, मुंबई हहर 


राहर 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रापोसे-१७१९/प्र.क्र.३६/पोल-१(अ) 


२७ | श्री. पंकज नवनाथ । सहायक पोलीस आयुक्त, मुंबई | सहायक पोलीस आयुक्त, ठाणे 
शिरसाठ शहर शहर 
२८ | श्री. विनायक सुखदेव | सहायक पोलीस आयुक्त, | सहायक पोलीस आयुक्त, ठाणे 
नरळे वाहतूक, मुंबई शहर शहर 
२९ श्री. नरेंद्र पिंगळे पोलीस उप अधीक्षक, जिल्हा जात | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, धुळे | फैजपूर उपविभाग, जळगांव 
३० श्री. सुशिलकुमार  । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
काशिनाथ नायक  । चंद्रपूर उपविभाग, चंद्रपूर वणी उपविभाग, यवतमाळ 
३१  । श्री. मंदार नाईक उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
अष्टी उपविभाग, बीड किनवट उपविभाग, नांदेड 
३२ श्री. विजय लगारे  । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
वणी उपविभाग, यवतमाळ चंद्रपूर उपविभाग, चंद्रपूर 
३३ श्रीमती सई भोरे-  । प्रशिक्षणाधीन उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
पाटील हवेली उपविभाग, पुणे ग्रामीण 
३४ | a. संदीप गिल, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
भापोसे परभणी उपविभाग, परभणी मिरज उपविभाग, सांगली 
३५ | श्री. शशिकिरण उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
काशिद रोहा उपविभाग, रायगड (बदली | माणगांव उपविभाग, रायगड 
आदेशाधीन) 
३६ । ST. अश्विनी नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
सयाजीराव पाटील वसई उपविभाग, पालघर 
३७ | A ज्ञानेश्वर दडारथ । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
शिवथरे लोणावळा उपविभाग, पुणे ग्रामीण | जव्हार उपविभाग, पालघर 
३८ श्री. प्रशांत स्वामी  । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
करमाळा उपविभाग, सोलापूर | सिरोंचा उपविभाग, गडचिरोली 
ग्रामीण 
३९ श्री. विकास तोटावार | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | पोलीस उप अधीक्षक, नागरी 
वसई उपविभाग, पालघर हक्क संरक्षण, ठाणे 
Bo | श्री. विश्वेश्वर उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | सहायक पोलीस आयुक्त, पुणे 
नांदेडकर खेड उपविभाग, रत्नागिरी शहर 
४१ श्री. राकेश जाधव  । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | राज्य गुप्तवार्ता विभाग 
सिरोंचा उपविभाग, गडचिरोली 
४२ | ai. विश्वास दामू पोलीस उप अधीक्षक, आर्थिक गुन्हे उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
वळवी शाखा, पालघर बोईसर उपविभाग, पालघर 
४३ श्री. विशाल हिरे उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 


मूल उपविभाग, चंद्रपूर 


करमाळा उपविभाग, सोलापूर 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रापोसे-१७१९/प्र.क्र.३६/पोल-१(अ) 


२. वर नमूद अधिकाऱ्याच्या बाबतीत, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. 
न्यायालयाचे आदेश, तसेच निवडणूक आचारसंहिता असल्यास, कायदा व सुव्यवस्था विचारात घेऊन 
पोळीस महासंचालक यांनी पुढील कार्यवाही करावी. 
३. संबंधित अधिकाऱ्यांस बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी नियंत्रक अधिकारी यांनी कार्यमुक्त 
करण्याबाबतची आवश्‍यक कार्यवाही करावी व संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी रुजू होऊन 
तसा अहवाल शासनास सादर करावा. 
छठ. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१९०२१३१७४३५९५५२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KAILAS ARJUN GAIKWAD 
KAILAS ARJUN ताट 
2.5.4.20=b3 labfcb1894c4c597cc944f1 9a89f474e7b98a708cc03eb4 
6cd241a604d42bb, postalCode=400032, street=MAIN BUILDING, 
2ND FLOOR,MANTRALAY,MUMBAI, HOME DEPT, 
G A | KWA D GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, KAILAS ARJUN GAIKWAD. 
Date: 2019.02.13 17:47:25 +05'30' 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 


प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१. महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
२. मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. राज्यमंत्री (गृह) (शहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. अपर पोलीस महासंचालक, आर्थिक गुन्हे शाखा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

८. अपर पोलीस महासंचाळक, दहशतवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

९. आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई, 

१०.सचिव, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, वर्धा/अमरावती/धुळे 

११.सर्व पोलीस आयुक्त, 

१२.सर्व पोलीस अधीक्षक 

१३.अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१४.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 

१५.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१६.उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१७.उप सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१८. अवर सचिव (कार्या. पोल-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१९.संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत). 

२०.निवडनस्ती / पोल-१(अ) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


